मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरण यांच्या 


आदेशानुसार पदस्थापनेमध्ये अंशतः सुधारणा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र: पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१, दि.३१.५.२०१८ 


पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकारी यांनी त्यांच्या बदलीबाबत दि. ३१.५.२०१७ व 
दि.३१.५.२०१८ च्या शासन आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणांमध्ये दाखल केलेल्या मुळ अर्जा 
मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने संबंधित अधिका-यानी सादर केलेल्या निवेदनांचा विचार करुन त्यांच्या पदस्थापनेमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश पारित केळे आहेत.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी 
दिलेल्या आदेशानुसार संबधित अधिका-यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनाचा शासन स्तरावर विचार 
करण्यात आला असून विचारांती महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य 
पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधीळ ४(१ ४(२) व ४(३) मधील तरतुद ,नागरी सेवा 
मंडळाची शिफारस व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेनुसार पश्नुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी, गट- 
अया संवर्गातील अधिका-यांच्या खाळील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर सतंभ क्र. ४ मध्ये नमुद 
ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व सद्या | दिनांक अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 

क्र. | कार्यरत असलेले ठिकाण ३१.०५.२०१७/२०१८ पदस्थापनेचे ठिकाण 

रोजीच्या आदेशान्वये बदली 
झालेले ठिकाण 
1 १_| २ ३ a. 

| डा. भास्कर रामटेके, पविअ, | पविअ, (वि). तिरोडा, पविअ, पवैद,श्रेणी १ पोटेगांव, ता. 
पवैद, श्रेणी-२, पोर्ला, जि. गोंदिया जि.गडचिरांली. 
गडचिरोली (मुळ अर्ज क्र. ३/२०१८ मध्ये मा. मॅट , 

खंडपीठ नागपूर यांच्या दि. 
९/२/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

२. | डॉ. एम. झेड. ए. खान, पवैद, श्रेणी-१, तळोदी, पविअ, PPX, भंडारा, जि.भंडारा 
पविअ ,पवैद, श्रेणी-१, ता. नागभीड, जि.चंद्रपूर । (मुळ अर्ज क्र. १५७/२०१८ मध्ये मा. 
एकोडी, ता.तिरोडा, गोंदिया मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या 

दि.२६/४/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


पवैद, श्रेणी-१, गेवर्धा, 
ता.जि. गडचिरोली 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व सद्या | दिनांक अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 

क्र. | कार्यरत असलेले ठिकाण ३१.०५.२०१७/२०१८ पदस्थापनेचे ठिकाण 

रोजीच्या आदेशान्वये बदली 
झालेले ठिकाण 
ae 2 3 PB 

३. | डा. चंद्रकांत लहामाटे, पवैद, श्रेणी-१, कोटमी, पविअ, (विस्तार) पं.स., पेठ, ता. पेठ, 
पविअ,पवैद, श्रेणी-१, ता.एटापल्ली, जि.नाशिक. 
इंदाराम, ता.अहेरी, जि.गडचिरोली (मुळ अर्ज क्र. ३९८/२०१८ मध्ये मा. 
जि.गडचिरोली मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या 

दि.१३/६/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

४. | डॉ. दिपक मदिकुंटावार, पवैद, श्रेणी-१, अदावी, पविअ, जिपसचि, भंडारा. 
पविअ, तालपसचि, ता.जि. गोंदिया (मुळ अर्ज क्र. ३९९/२०१८ मध्ये मा. 
अर्जुनीमोर, जि. गोंदिया मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या 

दि.१३/६/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

५. | डा. जितेश कुमरे, पविअ, पंचायत समिती, कुरखेडा, | पवैद, श्रेणी-१, मेंढा, 
पवैद, श्रेणी-१, कोरची, ता.जि. गडचिरोली ता.जि. गडचिरोली. 
ता.कोरची, जि.गडचिरोली (मुळ अर्ज क्र. ४२७/२०१८ मध्ये मा. 

मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या 
दि. २३/७/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

६. । डॉ. महेन्द्र एस. चव्हाण, पवेद, श्रेणी-१, गेवर्धा, पविअ, Ude श्रे १ नरखेड, जि.नागपूर. 
पविअ (वि.) सिरोंचा, ता.जि. गडचिरोली (मुळ अर्ज क्र. ३६७/२०१८ मध्ये मा. 
जि.गडचिरोली. मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या 

दि.१९/७/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 

७. । डा. सुशिल भगत, पविअ, पविअ (वि.) सिरोंचा, जि. । पविअ, तांत्रिक, जि.प. भंडारा. 


गडचिरोली 


(मुळ अर्ज क्र. ३४२/२०१८ मध्ये मा. 
मॅट, खंडपीठ नागपूर यांच्या दि. 
१६/७/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व सद्या | दिनांक अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 
क्र. | कार्यरत असलेले ठिकाण ३१.०५.२०१७/२०१८ पदस्थापनेचे ठिकाण 
रोजीच्या आदेशान्वये बदली 
झालेले ठिकाण 
a] 2 3 i — ४ 
८. | ST. सतिशकुमार मोरे पविअ, पवेद श्रेणी-१, पशुधन विकास अधिकारी या पदावरुन 
पविअ, पवैद-श्रेणी-१, परळी, | खामगांव, ता. जुन्नर, सहाय्यक आयुक्‍त WRIA या 
ता. व जि. सातारा जि.पुणे. पदावर नियुक्ती देण्याबाबत कार्यवाही 
सुरु आहे. सदर प्रक्रिये अंतर्गत पुणे 
मुख्यालयात रिक्‍त होणा-या पदावर. 
(मुळ अर्ज क्र. ६४०/२०१८ मा. मॅट 
मुंबई येथे सद्यसिस्थीत न्यायप्रविष्ठ 
पती पत्नी एकत्रिकरण विनंती नुसार) 
९. | डा. हाशिकांत मारुती डुंबरे, । पविअ (विस्तार), पसं, पविअ,पवैद,श्रे-१, खामगांव, 
पविअ, पवैद, श्रे-१, संगमनेर, जि.अहमदनगर | ता.जुन्नर, जि. पुणे. 
ब्राम्हणवाडा, ता.अकोले, जि. ( मुळ अर्ज क्र. ५२०/२०१८ मध्ये मा. 
अहमदनगर. मॅट, खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दि. 
२/८/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 
१ डा. प्रशांत मुरलीधर पविअ, पवैद, श्रेणी-१ पविआअ (वि), पंस, संगमनेर, जि. 
पोखरकर, पवैद, श्रे-१, राजूर, ता. अकोले अहमदनगर. 
निब्रळ, ता.अकोले, जि. अहमदनगर. (मुळ अर्ज क्र. ५१९/२०१८ मध्ये मा. 
अहमदनगर. मॅट, खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या दि. 
२/८/२०१८ च्या आदेशानुसार व 
विनंती नुसार रिक्‍त पदावर) 
| १. | डॉ. आर. डी. मेहेत्रे, पविअ, । दि.३१/५/२०१७ च्या पविअ, पवैद, 
पवैद, श्रे-१, नांदूर Brie, । आदेशान्वये पविअ, श्रे-१, PIS, ता.अकोले, 
ता. सिन्नर, जि. नाशिक. पवैद,श्रे-१, धमनार, जि. अहमदनगर. 


ता.साक्री, जि.धुळे येथे 
बदली झाली आहे. तथापी 
दि. २३/४/२०१८ रोजी 
कार्यमुक्त केले आहे. 


(मुळ अर्ज क्र. ४२३/२०१८ मध्ये मा. 
मॅट मुंबई यांच्या दि. २७/७/२०१८ 
च्या आदेशानुसार व विनंती नुसार 
रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र. २०६ (भाग-१)/पदुम-१ 


अ. । अधिकाऱ्याचे नाव व सद्या | दिनांक RIE बदल करुन बदलीनंतर 
क्र. कार्यरत असलेले ठिकाण । ३१.०५.२०१७/२०१८ पदस्थापनेचे ठिकाण 
रोजीच्या आदेशान्वये बदली 
झालेले ठिकाण 
i ae 2 3 PB 
१२. | डा. सुनिल च. पसरटे, दि.३१/५/२०१८ च्या दि. ३१/५/२०१९ पर्यन्त कार्यरत 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, आदेशान्वये जिल्हा पदावर मुदतवाढ. 
बुलढाणा पशुसंवर्धन अधिकारी, ( मुळ अर्ज क्र. ५७१/२०१८ मध्ये मा. 
वाशिम येथे पदस्थापना मॅट खंडपीठ,नागपूर यांच्या दि. 


३१/७/२०१८ च्या आदेझानुसार) देशानुस TR) 


2. 


By 


वरील अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच संबंधित नियंत्रिक अधिकारी 
यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०८२९१५०४३८१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Wd: 


2 
3 


) 

) 

) 

) 
नाशिक/ पुणे/अहमदनगर 
अहमदनगर 


नाशिक/ पुणे/अहमदनगर 


अहमदनगर 


१) आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सह आयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त, मुंबई/नाशिक/पुणे/अमरावती/ /नागपूर/ 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, चंद्रपूर/ बुलढाणा/ गडचिरोली/अमरावती/ 


Kiran V 


Digitally signed by Ki VK dk. 
Gi 


गी 9 
stalCode=400032, st=Mahi ht 


2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b 


8e00b9c1a35b509d1f6850ddcc783bdb1 
urun ON 20:07 Kiran V Kurundkar 


(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 


५) जिल्हा पश्नुसंवर्धन उप आयुक्त, चंद्रपूर/ बुलढाणा/ गडचिरोली/ /अमरावती/नाशिक/ पुणे/ 
६) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर/ बुलढाणा/ गडचिरोळी/अमरावती/ 


७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/ बुलढाणा/ गडचिरोली/ /अमरावती/नाशिक/ पुणे/ 


संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत 


९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


re and ADF, 


